कृषि विद्यापीठे व संलग्नित अनुदानित 
महाविद्यालयांमधील कर्मचाऱ्यांना सुधारित 
सेवांतर्गत आश्वासित प्रगती योजना लागू 
करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
कृषी, Ra, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक: कृषिवि-३७२०/प्र.क्र.१४६/६ओ 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक : १० नोव्हेंबर, २०२३. 


वाचा:- 
१) सामान्य प्रशासन विभाग, झासन निर्णय क्र.एस आर व्ही-१०९५/ प्र.क्र.१/९५/बारा, 
दि.८जून,१९९५. 
२) कृषि व पुदम विभाग, शासन निर्णय, क्रमांक- अजीए १९९५/सीआर १००/१८-अे, 
दि.२१सप्टेंबर,१९९९. 
3) वित्त विभाग, शासन निर्णय, क्रमांक - वेतन १९९९/प्र.क्र.२/९९/सेवा ३, दि. २० जुलै २००१. 
४) वित्त विभाग, शासन निर्णय, क्रमांक वेतन- ११०९/प्र.क्र. ४४/सेवा-३ दि. १ एप्रिल, २०१०. 
५) वित्त विभाग, शासन निर्णय, क्रमांक वेतन-११०९/प्र.क्र. ४१/सेवा-३ दि. ५ जुले, २०१०. 
६) वित्त विभाग, शासन निर्णय, क्रमांक वेतन-१०१४/प्र.क्र. २१/सेवा- ३ दि. ६ सप्टेंबर, २०१४. 


प्रस्तावना:- 

कृषि विद्यापीठे व संलग्नित महाविद्यालयांतील शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांना पदोन्नतीच्या संधी 
उपलब्ध नसल्याने असलेली कुंठितता घालविण्यासाठी संबंधित पद धारकांना १२ वर्षाच्या नियमित 
सेवेनंतर त्यांच्या पदोन्नती साखळीतील वरच्या पदावरील वेतनश्रेणी देण्याची कालबध्द पदोन्नती योजना 
वित्त विभागाच्या मान्यतेने कृषि व पदुम विभाग, शासन निर्णय, दि. २१ सप्टेंबर, १९९९ अन्वये लागू 
करण्यात आली आहे. 


2. वित्त विभाग, शासन निर्णय दि.२० जुले, २००१ अन्वये सदरील कालबध्द पदोन्नती योजना 
बंद करून त्याऐवजी सेवांतर्गत आश्वासित प्रगती योजना (एक लाभाची योजना) लागू करण्यात आली. 
3. राज्य शासकीय व इतर कर्मचाऱ्यांच्या वेतनश्रेणीत सुधारणा करण्यासंबंधी शिफारशी 


करण्यासाठी नेमलेल्या राज्य वेतन सुधारणा समिती, २००८ ने आपल्या अहवालात राज्य शासकीय 
कर्मचाऱ्यांना सुधारित सेवांतर्गत आश्वासित प्रगती योजना लागू करण्याबाबतही शिफारस केली होती. 
त्या शिफारशींचा विचार करुन राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांना "सुधारित सेवांतर्गत आश्वासित प्रगती 
योजना” वित्त विभाग, शासन निर्णय, दि. १ एप्रिल, २०१० अन्वये लागू करण्यात आली होती. 


शासन निर्णय क्रमांकः कृषिवि-३७२०/प्र.क्र.१४६/६अओ 


8. सेवांतर्गत आश्वासित प्रगती योजना (एक लाभाची), सुधारित सेवांतर्गत आश्वासित प्रगती 
योजना (दोन लाभांची) कृषि विद्यापीठातील कर्मचा-यांना लागू करण्याबाबत निर्णय झालेला नाही. 
राज्यातील कृषि विद्यापीठातील शिक्षकेतर कर्मचा-यांना सुधारित सेवांतर्गत आश्वासित प्रगती योजना 
(दोन लाभांची) लागू करण्याकरिता मा.उच्च न्यायालयाच्या विविध खंडपीठात याचिका दाखल झालेल्या 
आहेत. त्यांपैकी, रिट याचिका ११७४/२०१८ (खंडपीठ नागपूर) मध्ये सदरचा लाभ देऊ नये, असा 
निकाल झाला आहे. तर रिट याचिका क्र. ६६९९/२०१८ व ५७४८/२०१८ (खंडपीठ नागपूर) व 
२११६/२०१७,२११९/२०१७, १५३६२/२०१९ व १३८५४/२०१९ (खंडपीठ औरंगाबाद) मध्ये सदरचा लाभ 
द्यावा असा निर्णय झाला आहे. सदरहू न्यायनिर्णयाच्या अनुषंगाने मा.उच्च न्यायालयात पुनर्विचार 
याचिका दाखल करण्यात आल्या आहेत. 

प. उपरोक्त पार्श्वभूमीवर कृषि विद्यापीठ व सलग्न महाविद्यालयातील शिक्षकेत्तर कर्मचा-यांना 
सुधारित सेवांतर्गत आश्वासित प्रगती योजना लागू करावी किंवा कसे ? याबाबत अभिप्राय वित्त 
विभागाकडून मागविले असता, वित्त विभागाने मा. उच्च न्यायालयाच्या न्यायनिर्णयातील पुनर्विचार 
याचिकेच्या निर्णयाच्या अधिन राहून सहमती देण्यात यावी, असे अभिप्राय दिलेले आहेत. त्यास 
अनुसरून कृषि विद्यापीठे व संलग्नित महाविद्यालयांतील शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांना सुधारित सेवांतर्गत 
आश्वासित प्रगती योजना लागू करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधिन होती. 


शासन निर्णय:- 

कृषि विद्यापीठे व संलग्नित महाविद्यालयांतील शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांना पदोन्नतीच्या संधी 
उपलब्ध नसल्याने असलेली कुंठितता घालविण्यासाठी संबंधित पद धारकांना १२ वर्षाच्या नियमित 
सेवेनंतर त्यांच्या पदोन्नती साखळीतील वरच्या पदावरील वेतनश्रेणी देण्याची कालबध्द पदोन्नती योजना 
सुधारित करून, उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाला मान्यता दिल्याप्रमाणे २ लाभांची “सुधारित सेवांतर्गत 
आश्वासित प्रगती योजना" लागू करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 
2. कृषि विद्यापीठे व संलग्नित महाविद्यालयांतील शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांना “सुधारित सेवांतर्गत 
आश्वासित प्रगती योजना” लागू करताना वित्त विभाग, शासन निर्णय, दि.१ एप्रिल, २०१०, दि.५ जुले, 
२०१० व दि. ६ सप्टेंबर, २०१४ मधील सर्व तरतूदी पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू करण्यात येत आहेत. 


3. सदरील “सुधारित सेवांतर्गत आश्वासित प्रगती योजना” अंतर्गत येणारा खर्च हा कृषि 
विद्यापीठांना उपलब्ध करून देण्यात आलेल्या अनुदानातून भागविण्यात यावा. 
8. कृषि विद्यापीठे व संलग्नित महाविद्यालयांतील शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांना “सुधारित सेवांतर्गत 


आश्वासित प्रगती योजना” लागू करताना प्रस्तुत प्रकरणी मा. उच्च न्यायालयात 
न्यायनिर्णयाविरोधातील पुर्नविचार याचिकेच्या निर्णयाच्या अधीन राहून मान्यता देण्यात येत आहे. 

द. सदर शासन निर्ण वित्त विभागाच्या अनौपचारीक संदर्भ क्र.४९/२३/सेवा-३, 
दि.३१.०१.२०२३ व क्र.१९४/२०२३/व्यय-१, दि.१२.०७.२०२३ अन्वये मिळालेल्या सहमती नुसार 
निर्गमित करण्यात येत आहे. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः कृषिवि-३७२०/प्र.क्र.१४६/६अओ 


६. प्रस्तूत शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३१११०१८३८२९२९०१ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by UMESH NARAYAN CHANDIWADE 


DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 

U M E S H N A RAYA N AGRICULTURE AND ADF DEPARTMENT, 
2.5.4.20=0a3a08c7339c487fe2836238383bf91 bbd037b93b4bdf6: 
8e95d1969e585fffe, postalCod 10032, st=Mal 


ht 
serialNumber=CCBE80FCC6B64503B4E8B1 269BD88D631F3F3C2B 
C H A N D IWA D E EF6E1CA70CC9A4E30954011F, UMESH NARAYAN 
CHANDIWADE 
Date: 2023.11.10 18:38:45 +05'30' 


( Baar चांदिवडे ) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 


१ 


) मा. राज्यपाल महोदय यांचे सचिव, मलबार हिल, मुंबई, 
) मा. मुख्यमंत्री महोदय यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 
) मा. उप मुख्यमंत्री (कृषि) यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 
) मा. मंत्री (कृषि) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 
५) मा. विरोधी पक्षनेता, विधान परिषद / विधानसभा, विधान भवन, मुंबई, 
) 

) 

) 

) 


AD 


3 


ice 


o~ 


£33) 


अपर मुख्य सचिव (कृषी), कृषी व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
अपर मुख्य सचिव (वित्त), वित्त विभाग, मंत्राळय, मुंबई 
आयुक्त (कृषी) कृषी आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
महासंचालक, महाराष्ट्र कृषि शिक्षण व संशोधन परिषद, पुणे 
१०) कुलगुरु, महात्मा फुले कृषि विद्यापीठ, राहुरी, जि.अहमदनगर 
११) कुलगुरु, डॉ.बाळासाहेब सावंत कोकण कृषि विद्यापीठ, दापोली, जि. रत्नागिरी 
१२) कुलगुरु, डॉ.पंजाबराव carga कृषि विद्यापीठ, अकोला 
१३) कुलगुरु, वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषि विद्यापीठ, परभणी 
) 
) 
) 
) 


CN fS 


2) 


१४) कुलसचिव/ नियंत्रक, सर्व कृषि विद्यापीठे 

१५)महालेखापाल महाराष्ट्र १/ २, (लेखा परीक्षा/ लेखा व अनुज्ञेयता) मुंबई / नागपूर 
१६) सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी, 

१७) मुख्य लेखा परिक्षक, स्थानिक निधी लेखा, कोकण भवन, नवी मुंबई 

१८)उप मुख्य लेखा परीक्षक (वरिष्ठ), स्थानिक निधी लेखा, कोंकण भवन, नवी मुंबई 
१९) अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई (३ प्रती) 
२०)निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई 
) 
) 


29) STARA अधिकारी, वित्त विभाग (व्यय-१/सेवा-३), मंत्रालय, मुंबई 
२२) निवड नस्ती, कार्यासन ६-अ कृषी व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


